वर्ष ८ , अंक ४ ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 

बुधवार , मे २५ , २०२२ / ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक ४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

( केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार- अ , चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना , आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 
अधिसूचना , आदेश व निवाडे . 

उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ मे २०२२ . 

अधिसूचना 

- 

क्रमांक आयसीई -०५२२ / प्र.क्र .७८ / काम -६ . – महाराष्ट्र कामगार न्यायालये व औद्योगिक न्यायालये यांचे न्यायिक अधिकारी 
( सेवाप्रवेश , नियुक्ती आणि शिस्तभंगाची कारवाई ) नियम , २०१४ च्या नियम -५ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी त्यांचे पत्र क्र.अ १२२६/८३/६६८ / २०२२ , दिनांक २८ एप्रिल २०२२ अन्वये केलेल्या शिफारशीनुसार 
खालील न्यायिक अधिकाऱ्यांची “ सदस्य , औद्योगिक न्यायालय " या पदावर नियुक्ती करण्यात येत आहे 

अनु . क्र . 

न्यायिक अधिकाऱ्याचे नाव 

सद्याचे पद 

नवीन पद 
( ४ ) 

( १ ) 

( ३ ) 

( २ ) 
श्री . सुधीर गणपतराव गिरधारी 

१ 

जिल्हा न्यायाधीश- ३ आणि अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , औरंगाबाद 

सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , 
नागपूर 

२ 

श्रीमती योगिता कृपेश मोरे 

सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , 

नागपूर 

न्यायाधीश , शहर दिवाणी न्यायालय आणि 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , दिंडोशी मुंबई 
जिल्हा न्यायाधीश - १ आणि अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नांदेड 

सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , 

श्री.कमलकिशोरसिंग नरहरसिंग 
गौतम 

श्री . शरद बळीराम पराते 

जिल्हा न्यायाधीश - १ आणि अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , गोंदिया 

पुणे 
सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , 
मुंबई 

( १ ) 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31747 

[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १६.०० 


भाग एक - ल- ४-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , मे २५ , २०२२ / ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

श्रीमती रूपराणी शेखरराजे 
निंबाळकर 

जिल्हा न्यायाधीश - ५ आणि अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , औरंगाबाद 

सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , 
मुंबई 

६ 

श्री . शंकर गणपतराव ठुबे 

जिल्हा न्यायाधीश - ३ आणि अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जळगांव 

सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , 
मुंबई 
सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , 
सोलापूर 

श्री . प्रशांत प्रभाकर राजवैद्य 

न्यायाधीश , शहर दिवाणी न्यायालय आणि 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मुंबई 
न्यायाधीश , शहर दिवाणी न्यायालय आणि 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मुंबई 

८ 

श्रीमती भारती वसंत काळे 

सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , 

जालना 

उपरोक्त न्यायायिक अधिकाऱ्यांना मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १ ९ ४६ , औद्योगिक विवाद अधिनियम , १ ९ ४७ व महाराष्ट्र 
कामगार संघटनांना मान्यता देणे व अनुचित प्रथा प्रकार प्रतिबंध अधिनियम , १ ९ ७१ अंतर्गत प्रकरणे हाताळण्यासाठी याद्वारे प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

सुमिता घाडगे , 
कक्ष अधिकारी . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , मे २५ , २०२२ / ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

3 

In pursuance of clause ( 3 ) of article 348 of the Constitution of India , the following translation in 
English of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department , No.ICE 
0522 / C.R.78 / Lab - 6 , Dated the 25th May 2022 , Extra ordinary is hereby published under the authority 
of the Governor . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

D. S. KHATAL , 

Deputy Secretary to Government . 

INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 25 May 2022 
NOTIFICATION 

No. ICE - 0522 / C.R.78 / Lab - 6. - In exercise of the power conferred by Rule 5 of Maharashtra 
Judicial Officers of the Labour Courts and Industrial Courts ( Recruitment , Appointment and 
Disciplinary Action ) Rules , 2014 and with reference to the letter of Hon'ble High Court , Mumbai 
No.A. 1226/83/668/2022 dated 28th April 2022 , The Government of Maharashtra hereby appoint 
following Judicial Officers as " Member , Industrial Court " : 

Sr. No. Name of the judicial officer 

Present posting 
( 3 ) 

New posting 
( 4 ) 

( 1 ) 

( 2 ) 

1 

Member , 

Shri Sudhir Ganpatrao 
Girdhari 

District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , 
Aurangabad 

Industrial Court , 

Nagpur . 

2 

Smt . Yogita Krupesh More 

Member , 

Judge , City Civil Court and 
Additional Sessions Judge , 
Dindoshi , Mumbai 

Industrial Court , 

Nagpur . 

3 

Member , 

Shri Kamalkishorsingh 
Narharsingh Gautam 

District Judge – 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Nanded 

Industrial Court , 

Pune . 

4 

Shri Sharad Baliram Parate 

Member , 

District Judge – 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Gondia 

Industrial Court , 

Mumbai . 

5 

Member , 

Smt . Ruprani Shekharraje 
Nimbalkar 

District Judge - 5 and 
Additional Sessions Judge , 
Aurangabad 

Industrial Court , 

Mumbai . 

6 

Member , 

Shri Shankar Ganpatrao 
Thube 

District Judge – 3 and 
Additional Sessions Judge , 
Jalgoan 

Industrial Court , 

Mumbai . 

7 

Member , 

Shri Prashant Prabhakar 
Rajvaidya 

Judge , City Civil Court and 
Additional Session Judge , 
Mumbai 

Industrial Court , 

Solapur . 

8 

Smt . Bharti Vasant Kale 

Member , 

Judge , City Civil Court and 
Additional Session Judge , 
Mumbai 

Industrial Court , 

Jalna . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , मे २५ , २०२२ / ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 
The above Judicial Officers are hereby authorised to deal with the cases under Bombay Industrial 
Relation Act , 1946 , Industrial Dispute Act , 1947 and MRTU and PULP Act , 1971 . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

SUMITA GHADGE , 
Desk Office . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


